प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये भागडी लघु प्रकल्प प्रकल्प पर्यटन विकास, 
ता.अचलपूर, जि.अमरावती या कामात बदल करुन 
त्याऐवजी नवीन कामे मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र.४०८/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक २०१७/१०/प्र.क्र. ९६७/पर्यटन, 


दिनांक ६.२.२०१८. 


२) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक- जिनिस/कार्या-३/संस/प्रा.पर्यटन विकास/८३३/ 


२०१८, दिनांक १०.४.२०१८. 


३) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक- जिनिस/कार्या-३/संस/प्रा.पर्यटन विकास/ 9993/ 


२०१८, दिनांक ७.६.२०१८. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक 
२०१७/१०/प्र.क्र. ९६७/पर्यटन, दिनांक ६.२.२०१८ अन्वये सन २०१७-१८ करीता प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये अमरावती जिल्ह्यातील भागडी लघु प्रकल्पाच्या पर्यटन विकासासाठी खालीलप्रमाणे रुपये 
१६४.७५ लक्षच्या कामांना मान्यता देऊन रुपये २०.०० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना वितरीत 


केलेला आहे :- 
(रुपये लाखात) 
कामाचे नांव अंदाजित वितरीत निधी कार्यान्वयीन 
रक्‍कम यंत्रणा 

भागडी लघु प्रकल्पाच्या पर्यटन विकासासाठी निधी 
मिळण्याबाबत 
कुंपनाचे काम १८.६७ 
सभागृहाचे काम ९.३८ 
ट्यूबवेल करणे व सबमशिबल पंप बसविणे २.४२ 
ट्यूबवेल करणे व हॅण्ड पंप बसविणे 9.09 साबांवि 

ष्ट टा ee २०.०० साबांवि 
नौकानयन सुविधा काम ७०.१३ 
पर्यटनस्थळी खेळणी बसविणे २५.६१ 
उपहार गृहाचे काम १९.७९ 
प्रसाधान गृहाचे काम १७.०४ 

एकूण,  १६४.७५ २०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र.४०८/पर्यटन 

बदल करुन खालीलप्रमाणे काम बदलण्याची विनंती केली आहे. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी सादर 
केलेल्या वस्तुस्थितीचा विचार करुन, शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक 
२०१७/१०/प्र.क्र. ९६७/पर्यटन, दिनांक ६.२.२०१८ अन्वये निर्णयान्वये अमरावती जिल्ह्यातील भागडी लघु 
प्रकल्पाच्या पर्यटन विकासासाठी मंजूर केलेले वरील काम रद्द करण्यात येत आहे व अपवाद म्हणून 
पुढीलप्रमाणे कामाच्या बदलाच्या रुपये १६४.४५ लक्षच्या कामांना मान्यता देऊन यापूर्वी वितरीत केलेला 
रुपये २०.०० लक्ष निधी या कामासाठी वापरण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


(रुपये लाखात) 
माचे नांव अंदाजित वितरीत निधी कार्यान्वयीन 
रक्‍कम यंत्रणा 

मौजे बहिरम कारंजा, ता.चांदुरबाजार येथे सौंदर्यीकरण 
अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम ८.१० 
बगीच्याची निर्मिती ४०.०० 
मुलांकरिता खेळणी साहित्य १२.०० 
१% Insurance ०.६० 
9.4% Quality Control ०.९० 
४% Contigencies २.३८ 
१२% GST ७.२१ 
4% Centage 3.५६ 

एकूण ७४.७५ 
अचलपूर येथे दुल्हे रहमान शाहा दर्गा येथील कामे Sa 
MPM over BT Surface ०.६२ न साबांवि 
HMHL premix carpet with seal coat with paving ३.४५ 
block 
लहान पूलाचे बांधकाम व सौंदर्यीकरण ३०.५९ 
सभागृह व प्रसाधन गृहाचे बांधकाम ३८.०८ 
१% Insurance ०.७२ 
9.4% Quality Control १.०९ 
४% Contigencies २.१४ 
१२% GST ८.७३ 
4% Centage 8.२७ 

एकूण ८९.७० 

एकूण सर्व १६४.४५ १६४.४५ 


३. शासन निर्णय, दिनांक ६.२.२०१८ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून जिल्हाधिकारी, अमरावती 
यांच्या मागणीप्रमाणे कामाच्या कामनिहाय विवरण बदल करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र.४०८/पर्यटन 
४. MSR झ्ासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१८०८१०११२२४७१६२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


vindra Laxmikant Lakhote 
ashtra, 


Ravindra पन य धा 
ou ism And Cul irs Dep 


Laxmikant = 
Lakhote comiamaat 
(र. ल. wale) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


AD 


) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
) महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

) जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती. 

) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


4 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११) अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


Se ८-४ 


aon 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


